प्रशासकीय मान्यता - 

धुळे येथे नविन जिल्हा न्यायालय इमारत 
(स्टिल्ट + ६ मजले) (३३ कोर्ट हॉल) 
बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१८०/का-१३ 
मादाम कामाम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :०५ जुलै , २०२४ 


पहा :- 
मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्या ६०४७/ ood 
(२३)/२८४/२०२३, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२४. 

प्रस्तावना :- 


धुळे येथे नविन जिल्हा न्यायालय इमारत (स्टिल्ट + ६ मजले) (३३ कोर्ट हॉल) बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 
सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

धुळे येथे नविन जिल्हा न्यायालय इमारत (स्टिल्ट + ६ मजले) (३३ कोर्ट हॉल) बांधकामासाठी रु. 
१५९.२१ कोटी @NHal एकोणसाठ कोटी एकविस लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (सोबत 
जोडलेल्या Recapitulation sheet नूसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तू विशारदांकडून 
मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

२) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा.प्रमुख मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, धुळे यांच्या सहमतीने 
तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी 
एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

५) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था / प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्याता आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

७ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक ७ 
जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१८० /का-१३ 


८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, या दृष्टीने विशेष दक्षता 
घेण्यात यावी. 

९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

०9 सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत 
बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 

११) नवीन कामांचा SAAT करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास, याबाबत लेखी 
आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा 
संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 

२) जुन्या अस्तित्वातील इमारतीचा वापर पूर्ण अथवा पूरक करण्यात यावा. तसेच सदर बांधकामामध्ये 
सोलार यंत्रणा बसविण्यात याव्या. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-कार्यक्रमांतर्गत-(०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- 
राज्य हिस्सा), (०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम),५३- मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ 9222)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात 
येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०३/२०२४/ इमा-२, दिनांक २५ एप्रिल, 
२०२४, आणि मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक २६ जून, २०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्‌. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७०५११३६४०७३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 


VILAS VASANT GAIKWAD VILAS VASANT GAIKWAD, C = IN, S = Maharashtra, 


O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMEI 
Date: 2024.07.05 11:48:57 +05'30' 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१८० /का-१३ 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
मा. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, धुळे 


3) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
) 
) 
) 


८. 0०८ 


4 


G & 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
१०) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१२) नियोजन विभाग-१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


aon 


१३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१४)निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name of the Department : Law and Judiciary Department 


Name of Work : Consiruction of New District Court Building at Dhule (33 Court Halls). 
Executing Agency : Public Works Department 
Land Availability : Yes 


Architect : Government 


RECAPITULATION SHEET 
no. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per (Sqmt./ Component Total 
Meter/ LumpSum Wise 
(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 
1 {Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Parking Floor (4.2 M height podium 4419.26 |Sq. M 28,000 123,739,280 
Ground to Sixth Floor (4419.26 x 6 =26515.56 ) | 26515.56 |Sq. M 28,000 742,435,680 
Total B.U.A. =| 30934.82/Sq.M | 
2 {Electrification Internal 5% of (A1) 43,308,748 
External 6% of (A1) 51,970,498 
Fire Fighting Arrangements etc. @800/Sq.mt 24,747,856 
Lift 10)Nos 2,000,000 20,000,000 
Sub Total (2) 140,027,102 
3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (A1) Sub Total (3) 43,308,748 
4 |Furniture 18560.89 |Sq.M 5,000} _ Sub Total (4 92,804,460 
(B) |MISCELLANEOUS ITEMS 
Compound Wall & Gate (Rmt) 500|Rmt 8,000 4,000,000 
Water Main Storage 250000 | Litres 23 5,750,000 
Internal road, Land Development, Parking, ढं 
Land Scaping, Soil | | etc. ह १9७01) 38,>772879 
Cladding & elevation specific treatment L.S. 50,000,000 
Sub Total (B 98,727,873 
(C) [PROVISIONS 
(i) Contingencies 4%on (sub total A-1) 34,646,998 
(ii) GST 18% on (P) 223,387,766 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 62,052,157 
(iv) PMC Charges 1.5% on (P) 18,615,647 
(v) Labour Insurance 1% on (P) 12,410,431 
Sub Total (C) 351,113,000 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) 1,592,156,143 
SayRs.Lakhs} = =—-15921.56 ss 
1 Bldg Civil (A-1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 36,927 /Sqm 
3 Total (A+B) ‘= Rs 40,118 /Sqm 


